ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर 
विविध संवर्गातील पदे निर्माण करण्यास 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- ठामपा-२११६/प्र.क्र.३१ (ओ/नवि-२३ 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), ४ था मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई-३२. 
दिनांक:- १९ सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा:- 

१) ठाणे महानगरपालिका महासभा ठराव क्र. १५४, दि. २०.०७.२०१६ 

२) आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.ठामपा/आयुक्‍्त/उप आ (मु.)/१२१८, 
दि.०१.१०.२०१६. 

३) अति.आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.अ.शा.क्र. ठामपा/अति.आयुक्‍्त (2)/393, 
दि.१६.०८.२०१८ 

४) आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.ठामपा/कार्मिक/आयुक्‍्त/१११९/४८६३, 
दि.०३.१२.२०१८ 


प्रस्तावना:- 

ठाणे महानगरपालिकेची स्थापना दि.०१.१०.१९८२ रोजी झाली असून, सदर 
महानगरपालिका ही “ब” वर्ग महानगरपालिका आहे. सद्य:स्थितीत महानगरपालिकेचे ९ प्रभाग 
असून, एकूण क्षेत्रफळ १४७ चौ.कि.मी. एवढे आहे. सन-२०११ च्या जनगणनेनुसार ठाणे 
महानगरपालिकेची लोकसंख्या १८.४१ लाख इतकी असून, तरंगती लोकसंख्या २४ लाख इतकी 
आहे. 
२. ठाणे महानगरपालिकेची सातत्याने वाढणारी लोकसंख्या, त्यामुळे पायाभुत सुविधांवर 
पडणारा ताण, राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध योजनांची सक्षमपणे अंमलबजावणी करणे, 
लोककल्याणकारी व पारदर्शी कामकाजाची नागरिकांकडून होणारी वाढती मागणी व त्या 
अनुषंगाने वाढलेले प्रशासकीय कामकाज करण्यासाठी ठाणे महानगरपालिकेच्या विविध 
विभागांमध्ये कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी वर्ग अपुरा पडत असल्याने, नवीन पदांची निर्मिती करणे 
आवश्यक आहे. सबब, ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर नवीन पदे निर्माण करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः ठामपा-२११६/प्र.क्र.३१ (ओ/नवि-२३ 


शासन निर्णय:- 

आयुक्‍त, ठाणे महानगरपालिका यांनी संदर्भीय क्र. ४, दि.०३.१२.२०१८ च्या पत्रान्वये सादर 
केलेल्या नवीन पद मंजुरीच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने सदर शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या 
परिशिष्ट-“अ” मध्ये नमुद केल्यानुसार एकूण ६८२ पदे नव्याने निर्माण करण्यास महाराष्ट्र 
महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम-५१ (४) नुसार शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. राज्यातील इतर महानगरपालिकांच्या पदनामाशी सुसंगती असण्याच्या दृष्टिकोनातून ठाणे 
महानगरपालिकेतील काही पदांच्या नावात बदल करण्यात येत असून याबाबतचा तपश्ञील 
परिशिष्ट-“ब” मध्ये दर्शविण्यात आला आहे. तसेच काही पदांच्या अन्य संवर्गातील 
समावेशनाबाबतचा तपश्ील परिशिष्ट-“क” मध्ये दर्शविण्यात आलेला आहे. त्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


३. ठाणे महानगरपालिकेसाठी यापुर्वी विविध शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या 
पदांमधील परिशिष्ट “ड” मध्ये नमूद ४४१ पदे व्यपगत करण्यात येत आहेत. 


४. ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनवेरील पदे पुढील अटी व शतींच्या अधीन राहून निर्माण 
करण्यात येत आहे:- 

(१) सदर शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्टातील पदे महानगरपालिकेच्या आस्थापना 
खर्चाची टक्केवारी लक्षात घेऊन आवश्‍यकतेनुसार भरण्यात यावीत. 

Q) ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनवेर मंजूर केलेल्या पदसंख्येपेक्षा अधिक 
अधिकारी/कर्मचारी सध्या कार्यरत असतील तर, असे अधिकारी/कर्मचारी सेवेत असेपर्यंत 
किंवा पदोन्नत होईपर्यंत सदर पदे अस्तित्वात राहतील, तद्नंतर अशी पदे आपोआप व्यपगत 
होतील. 

(३) महानगरपालिकेच्या ज्या सेवा बाह्य Blaise (Out Sourcing) करणे हाक्य व आवश्‍यक 
आहे, अशा सेवा बाह्य Plat (Out Sourcing) करण्यात याव्यात. 

५. आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका यांनी परिच्छेद py मधीळ अटी व शर्तीचे पालन करून 
पुढील आवर्यक ती कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ठामपा-२११६/प्र.क्र.३१ (ओ/नवि-२३ 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०९१९१३०५५८२५२५ असा आहे. 
सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Shankar Trambak Jadhav 
S h a n kar ९:७८ Shankar Trambak Jadhav, C = IN 

S = Maharashtra, O = Government Of 

Maharashtra, OU = Urban Development 


Trambak Jadhav 2% 


Date: 2019.09.19 18:21:33 +05'30' 


(ठंकर जाधव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


सोबत:- परिशिष्ट-“अ” ते परिशिष्ट-“ड” 

प्रति, 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई. 
जिल्हाधिकारी, ठाणे. 

महापौर, ठाणे महानगरपालिका, जि.ठाणे. 

आयुक्‍त, ठाणे महानगरपालिका, जि.ठाणे. 

प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे स्वीय सहायक. 

कार्यासन अधिकारी (नवि-१४/नवि-२७), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती (नवि-२३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


परिशिष्ट-'' अ" 
ठाणे महानगरपालिका 
(नवीन पदनिर्मितीचा तपशील) 


वेतन बँड (रु.) पे (रु.) | मंजूर पदे | नव निर्मित | एकूण प 


: pias 
कार्यकारी अभियंता १५६००-३९१०० ५८०० 
(स्थापत्य) 


३. | कार्यकारो अभियंता १५६००-३९१०० GZoo 
(यांत्रिको/ऑटो) 
ner 


५. | सहाय्यक संचालक १५६००-३९१०० G00 
नगररचना 
ee 
डब 


महिला व बाल विकास ९३००-३४८०० ४४०० 
अधिकारी 
न an 
i भदा ता) चा 
हत cca त LS 
रो विक य क, 
य अग्निशमन ३००-३४८०० Yoo 
अधिकारी 
उद्यान तपासणास/वृक्ष ३००-३४८०० ४०० 
विशारद 


व्यवस्थापन ३००-३४८०० G¥oo 
अधिकारी 


—— 


23.| कनिष्ठ अभियंता-१ 
(यांत्रिको/ऑटो) 


seca 


कनिष्ठ अभियंता-२| ९३००-३४८०० ४३०० 
(स्थापत्य) 


v 
ष्‌ 
न 
द 
९ 


२ 


सहाय्यक अग्निशमन केद्र | ९३००-३४८०० ४२०० 
अधिकारी 
अग्निशमन प्रणेता (Leading २००-२०२०० ३००० 
Fireman) 


एकूण 


OK 2 2 2s 2 2 


परिशिष्ट-"ब" 
ठाणे महानगरपालिका 
(पदनाम बदल) 


सध्याचे पदनाम सध्याची नवीन पदनाम नवीन वेतनश्रेणी 
वेतनश्रेणी 


an | य अधिव रु.९३००-३४८००, ene य शमन अधिव रु.९३००-३४८००, 
| व 
२. | स्थानक अधिकारी रु.९३००-३४८००, | अग्निशमन केद्र अधिकारी रु.९३००-३४८००, 
ववे ती re 
३. | उप स्थानक आधव रु.९३००-३४८००, | सहाय्यक शमन केद्र | रु.९३००-३४८००, 
a 
४. | तांडेल / लिडीग फायरमन | रु.५२००-२०२००, | लिडीग फायरमन/अ्ग्निशमन | G.4 200-20 oo, 
ता ता ad 
५. | वाहनचालक-फायराबग्रेड । रु.५२००-२०२००, | चालक-यंत्रचालक रु.५२००-२०२००, 
ial 1. 0 रती क 
६. । “अ” वर्गलिपीक रु.९३००-३४८००, | वरीष्ठ लिपीक रु.९३००-३४८००, 
सब इंजिनिअर रु.९३००-३४८००, | कनिष्ठ अभियंता-१ रु.९३००-३४८००, 
(कनिष्ठ अभियंता) ग्रेड पे रु.४४००/- ग्रेड पे रु.४४००/- 
कनिष्ठ अभियंता | रु.९३००-३४८००, | कनिष्ठ अभियंता-२ रु.९३००-३४८००, 
ग्रेड पे रु.४३००/- ग्रेड पे रु.४३००/- 


वृक्षविशारद रु.९३००-३४८००, 
ग्रेड पे रु.४४००/- 
उप संचालक (नगर रचना) | रु.१९५६००-३९१०० | उप संचालक (नगर रचना) रु.१५६००-३९१०० 
ग्रेड पे रु.६६००/- ग्रेड पे रु.७६००/- 
नगररचनाकार रु.१५६००-३९१०० | नगररचनाकार रु.१५६००-३९१०० 
ग्रेड पे रु.६६००/- ग्रेड पे रु.५४००/- 
सहाय्यक नगररचनाकार | रु.१५६००-३९१०० | सहाय्यक नगररचनाकार रु.१५६००-३९१०० 
ग्रेड पे रु.५४००/- ग्रेड पे रु.४८००/- 


OK 2 2 2 2 ok 


९. | उद्यान तपासणीस रु.९३००-३४८००, | उद्यान तपासणीस / वृक्ष विशारद | रु.९३००-३४८००, 
ग्रेड पे रु.४४००/- ग्रेड पे रु.४४००/- 


परिशिष्ट-"क 
ठाणे महानगरपालिका 
(समायोजन) 


कर निर्धारक ब संकलक (१ | रु.९५६००-३९१००, | उप आयुक्‍त रु.१५६००-३९१००, ग्रेड 
ती े 
काय उपअधिक्षक | रु.९३००-३४८०० रु.९३००-३४८००, ग्रेड 
टी ग्रेड पे रु.४४००/- पेरु.४४००/- 
उप खाते प्रमुख रु.९३००-३४८००, 
शिंग 
अ-वर्ग लिपीक (अ) ( पदे | रु.९३००-३४८००, रु.९३००-३४८००, ग्रेड 
ग्रेड पे रु.४२००/- | अ वर्ग लिपीकाची १२ पदे | पे रु.४२००/- 
वरीष्ठ लिपीक (लेखा) संवर्ग 
समायोजित करुन 
अ वर्ग लिपीकाची ५ पदे 


वरीष्ठ लिपीक (लेखा परिक्षण) 
संवर्ग समायोजित करुन 


लिपीक (११५ पदे रिक्‍त) | रु.५२००-२०२००, लिपिक रु.५२००-२०२००, ग्रेड 
ग्रेड पे रु.३५००/- लिपीक पदांपैकी रिक्‍त २ पदे | पे रु.३५००/- 


(लेखापरिक्षण) संवर्गात 
समायोजित करुन 

रिक्‍त ५० पदे (लेखा) संवर्गात 
वर्ग 


उप मुख्य लेखा परीक्षक कार्यालयीन उप अधिक्षक या | रु.९३००-३४८००, ग्रेड 
dat रिक्‍त १ पद |पे रु.४८००/- 
समायोजन करुन 


उप खाते प्रमुख / वरीष्ठ | रु.९३००-३४८००, | लेखापरीक्षक रु.९३००-३४८००, ग्रेड 
लेखा परीक्षक ग्रेड पे रु.४३००/- |. कार्यालयीन उप अधिक्षक या पे रु.४४००/- 
tai रिक्त ३ पदे 
समायोजन करुन 
अ-वर्ग लिपीक (दुय्यम | रु.९३००-३४८००, | वरिष्ठ लिपिक (लेखा परीक्षण) | रु.९३००-३४८००, ग्रेड 
लेखा परीक्षक) वर्ग-३ ग्रेड पे रु.४२००/- ७ अ वर्ग लिपीक संवर्गातून ष्‌ पे रु.४२००/- 
रिक्‍त पदे समायोजन करुन 
रु.५२००-२०२००, | लिपिक (लेखा परीक्षण) रु.५२००-२०२००, ग्रेड 
ग्रेड पे रु.३५००/- |« लिपीक संवर्गातून २६ रिक्‍त | पे रु.३५००/- 
पदे समायोजन करुन 


OK 2 2 2 2 2 


परिशिष्ट-"ड" 
ठाणे महानगरपालिका 
(व्यपगत पदे) 


'पदनाम 


एकूण 


3 


नियंत्रण यंत्रचालक 
[न क्‍्वॉलिफाइंड कनिष्ठ अभियंता 
लायसन्स इन्स्पेक्टर 


मिटर मेकॅनिक 


= 


कुली || । 
हेल्पर 


ok 2 2 2 2 2K 2K ok 


र्र 
० 
९९ 
९५ 
७ 
९ 
६ 
ळे 
९ 
९ 
५ 
4 
im 
९५ 
२८९ 
BR 


